"छत्रपती शाहू महाराज संशोधन,प्रशिक्षण व 
मानव विकास संस्था (सारथी)",पुणे या 
कंपनीच्या मुख्यालयाच्या इमारत 
बांधकामासाठी सन २०२१-२२ या अर्थिक 
वर्षाकरीता अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पूरक २०२०/प्र.क्र.६६/का.१४२५ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २२ मार्च, २०२२ 


संदर्भ :- १ महसुल व वन विभाग शासन ज्ञापन क्र. जमीन ३४२०/६६६/प्र.क्र.१२४/ज-५ 
दि.२३/४/२०२१ 
२) नियोजन विभाग झासन निर्णय क्र.सारथी २०२१/प्रक्र.9०/का.१४२५ 
दि.१ जुले २०२१ 
3) व्यवस्थापकीय संचालक,छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास 
संस्था (सारथी),पुणे यांचे पत्र.क्र.सारथी/मुख्यालय इमारत बांधकाम/८४३/२०२१-२२ 
दि.०४/२/२०२२ 


प्रस्तावना - 

महसुल व वन विभाग , शासन ज्ञापन क्र. जमीन ३४२०/६६६/प्र.क्र.१२४/ज-५ दि.२३/४/२०२१ अनुसार 
"छत्रपती शाहू महाराज संशोधन,प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी)",पुणे या कंपनीच्या मुख्यालयाच्या 
इमारत बांधकामाकरीता मौजे भांबुर्डा, शिवाजीनगर, पुणे येथील टि.पी.-१ मध्ये नगर भूमापन क्र.१७३-ब/१ 
मधील ४१६३ चौ.मी.इतकी जागा झालेय शिक्षण विभागाकडुन "छत्रपती शाहू महाराज संशोधन,प्रशिक्षण व 
मानव विकास संस्था (सारथी),पुणे" या कपंनीस दिनांक ३०/०४/२०२१ रोजी हस्तांतरीत करण्यात आलेली 
आहे. या जागेवर "छत्रपती शाहू महाराज संशोधन,प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी),पुणे" या कपंनीच्या 
मुख्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी खर्चाच्या अंदाजपत्रकास व शासकीय इमारतीच्या बांधकामास 
मंजुरी देणे बाबत उच्चाधिकार सचिव समितीच्या दिनांक ३०/ ०६ / २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये प्रदान 
करण्यात आलेल्या मान्यतेप्रमाणे रुपये ४२,७०,००,०००/-(रुपये बेचाळीस कोटी सत्तर लक्ष फक्त) इतक्या 
रकमेच्या कामाच्या अंदाजपत्रकास नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. सारथी २०२१/प्रक्र.७०/का.१४२५ 
दि.१/७/२०२१ अन्वये " प्रशासकीय मान्यता" देण्यात आली आहेप्रस्तुत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या 
रक्कमेपैकी रु.५.०० कोटी इतकी रक्‍कम झासन ज्ञापन क्र.पुरक-२०२२/प्र.क्र.६६/का.१४२५ दि.२० ऑगस्ट 
२०२१ अन्वये वितरीत करण्यात आली आहे. उर्वरित रु.३७.७० कोटी इतके अनुदान सारथी कंपनीच्या इमारत 
बांधकामासाठी वितरीत करण्यासाठी शासन विचाराधिन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक २०२०/प्र.क्र.६६/का.१४२५ 


शासन निर्णय- 


१. नियोजन विभाग झासन निर्णय क्र सारथी २०२१/प्रक्र.७०/का.१४२५ दि.१ जुले २०२१ अन्वये "छत्रपती 
शाहू महाराज संशोधन,प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी),पुणे" या कंपनीच्या मुख्यालयाच्या इमारत 
बांधकामासाठी रुपये ४२,७०,००,०००/-(रुपये बेचाळीस कोटी सत्तर लक्ष फक्‍्तोदेण्यात आलेल्या प्रशासकीय 
मान्यते अनुसार व वित्तीय अधिकार अधिनियम १९७८ भाग पहिला उप विभाग ५ अ.क्र.१ महाराष्ट्र सार्वजनिक 
बांधकाम नियम "पुस्तिकेतील" परिच्छेद क्रमांक १३४ अट क्र.९ मध्ये नमूद केल्या प्रमाणे प्रशासकीय मान्यता 
दिलेली रुपये ४२,७०,००,०००/-(रुपये बेचाळीस कोटी सत्तर लक्ष फक्त) या पुर्वी वितरीत करण्यात आलेले 
रु.५.००कोटी वगळून उर्वरित निधी रु.३७.७० कोटी इतका निधी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात या शासन 
निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. "छत्रपती शाहू महाराज संशोधन,प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी)",पुणे या कपंनीच्या 
मुख्यालयाच्या इमारतीचे बांधकामासाठी होणारा खर्च हा खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षांतर्गत उपलब्ध 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक - ओ-२ 

२२२५ अनुसूचित जाती - अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग व अल्पसंख्यांक 

यांचे कल्याण 

०३ मागास वर्गाचे कल्याण 

१०२ आर्थिक विकास 

०१" मराठा, कुणबी, कुणबी - मराठा व मराठा - कुणबी " यांचे कल्याण 

(०१) (09) छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था, 

(सारथी) (कार्यक्रम) 

(दत्तमत) (२२२५-५२१) 
३५ - भांडवली मत्त्याच्या निर्मिती करिता अनुदान 
उक्त लेखाशिर्षातंर्गत होणाऱ्या खर्चाकरीता "मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी”,(0/50) "छत्रपती शाहू 

महाराज संशोधन,प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी)",पुणे हे "आहरण व संवितरण अधिकारी", राहतील 
तसेच व्यवस्थापकीय संचालक, "छत्रपती शाहू महाराज संशोधन,प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी)",पुणे 
हे "नियंत्रक अधिकारी " राहतील व" आहरण व सवंतिरण अधिकारी" हे नियोजन विभागास विहित मुदतीत 
"उपयोगिता प्रमाणपत्र" सादर करण्यास जबाबदार राहतील. 
४. वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क.१८२४ दि.२८/२/२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेने हा शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक २०२०/प्र.क्र.६६/का.१४२५ 


महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा झासन निर्णय उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०३२२१६५३३६२८१६ असा आहे. हा झासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Deepak Shivajirao Desai 
DN: CN = Deepak Shivajirao Desai, C = IN, 


Deepak Shivajirao 
S = Maharashtra, O = Government of 


D esal Maharashtra, OU = Planning Department 
Date: 2022.03.22 16:59:06 +05'30' 


(दी.शि.देसाई) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.उप मुख्यमंत्री नियोजन) यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा.राज्यमंत्री (नियेजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३.अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

४. प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र १, (लेखापरीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई. 

५. व्यवस्थापकीय संचालक, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास 
संस्था (सारथी), पुणे 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

७. सह सचिव / उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

९. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 

१०. वरिष्ठ स्वीय सहायक प्र.स.(नियोजन) यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


